अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर 
यांना 00 Code ।००८२ वरील कोयना धरण 
पायथा विद्युतगृह (डावा तीर) -४८०१३४५५-५३ 
मोठी बांधकामे करीता "नियंत्रक अधिकारी” घोषित 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय- क्रमांक :बजेट २०१९/प्र.क्र.१००/जवि 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०३.०९.२०१९ 


वाचा : जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.जविप्र २०१५/(४५/१५)/सुधा-१/जवि, 
दि.०४ एप्रिल, २०१६. 


प्रस्तावना: 


संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.०४.०४.२०१६ अन्वये अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) 
उभारणी मंडळ, सातारा CO Code (००८२) हे कार्यालय दि.३०.०४.२०१६ पासून बंद करण्यात 
आले आहे. तसेच सदर मंडळांतर्गत कार्यरत असलेली उभारणी विभाग (विवयां) क्र.१ अलोरे व 
उभारणी विभाग (विवयां) क्र.३ कोयनानगर ही विभागीय कार्यालये दि.०१.०५.२०१६ पासून 
अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर या मंडळाच्या नियंत्रणाखाली वर्ग करण्यात 
आली आहेत. परंतु शासनाकडून प्राप्त अनुदान अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) उभारणी 
मंडळ, सातारा या बंद झालेल्या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखालील (CO Code 10022) CRC 
Code ४८०१-३४५५-५३ मोठी बांधकामे हया संगणक सांकेतांक क्रमांकावर जमा होत आहे. 
सदर मंडळ कार्यालय बंद असल्याने प्राप्त अनुदानाचा वापर करता येत नाही. त्यामुळे सदरचे 
अनुदान शासनास समर्पित करावे लागते. अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) उभारणी मंडळ, 
सातारा (सध्या बंद झाळेले मंडळ) यांचे नियंत्रणाखाळील CO Code ।००८२ वरील कोयना 
धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर) - ४८०१३४५५-५३ मोठी बांधकामे हा संगणक सांकेतांक 
अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर यांचे CO Code ।००८० वर वर्ग करण्यात 
आल्यास सदर सांकेतांकावरील खर्च हा कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर) या 
प्रकल्पाच्या कामांसाठी करणे सुलभ होईल. त्यानुषंगाने (50 Code ।००८२) CRC Code 
४८०१-३४५५-५३ मोठी बांधकामे हया संगणक सांकेतांक करीता अधीक्षक अभियंता, उभारणी 
मंडळ, कोल्हापूर यांना "नियंत्रक अधिकारी" घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट २०१९/प्र.क्र.१००/जवि 


शासन निर्णय :- 


अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) उभारणी मंडळ, सातारा या बंद झालेल्या 
कार्यालयाच्या नियंत्रणाखालील (CO Code ।००८२) वरील कोयना धरण पायथा विद्युतगृह 
(डावा तीर) - CRC Code ४८०१-३४५५-५३ मोठी बांधकामे करीता सर्व अनुषंगिक 
कार्यवाहीकरिता अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर यांना "नियंत्रक अधिकारी" 
घोषित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥६8/859॥0[॥9.90/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९०३१५२७१९९४२७ 
असा आहे. हा आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda Bagad 


DN: c=IN, o=Gove it Of Maharashtr ‘Water Ri 
Depa )stalCode=400032, st=Maharashi 


Pi 
2.5.4.20=c6c9c3f1 17cf64b38033df6ee6 108697532342ef3db994d44. 
3607916435f8516, 


INumber=857832272f9c6e57a4d7 2f8a22cf4 1 cccb1c816e7374 
n a al a a g a e da487edS5ee3e377def65 nyande 


Date: 2019.09.03 15:38:09 +05'30' 


(ज्ञा. आ. बागडे) 
झासनाचे उप सचिव 


प्रति, 
१. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
२. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 
३. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
४. अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर 
५. कार्यकारी अभियंता, उभारणी विभाग (विवयां) क्र.१, अलोरे 
६. कार्यकारी अभियंता, उभारणी विभाग (विवयां) क्र.३, कोयनानगर 
७. स्वीय सहायक, सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
८. स्वीय सहायक, मुख्य अभियंता (जसे व सह सचिव , जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई-३२ 
९. अर्थशाखा-१व २ , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo, जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


